सेंट अँथोनी एज्युकेशन ट्रस्टचे वेलफेअर ट्रस्ट, 
बदलापूर, ठाणे संचालित रोझरी हायस्कूल, 
बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे या शाळेचे 
सेंट अँथोनी स्कुल कॅम्पस चर्चरोड, रमेशवाडी, 
बदलापूर (प), ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४४२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१, 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ-६/स्थलांतर/ 
३५७७/२०२०-२१/१२६१, दिनांक ०१ जून, २०२१ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 
सेंट अँथोनी एज्युकेशन ट्रस्टचे वेलफेअर ट्रस्ट, बदलापूर, ठाणे संचालित रोझरी हायस्कूल, 
बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावरील उच्च प्राथमिक 
(इयत्ता १ ली ते ७ वी) शाळेचे सेंट अँथोनी स्कुल कॅम्पस चर्चरोड, रमेशवाडी, बदलापूर (प.), 
ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेने सध्याच्या इमारतीमधून भौतिक सुविधांनी स्वयंपूर्ण इमारतीमध्ये स्थलांतर 
प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व 
शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(8) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 


झासन निर्णय क्रमांक : WIR ३२२१/प्र.क्र.४४२/एसएम-१ 
(५) सदर झाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा असल्याने शाळेत कार्यरत शिक्षक/शिक्षकतर 
कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(६) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१४१७१८५४९७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pi R Mundhi 
|, o=Government Of Maharashti School 
id Sports Depart! it, postalCode=400032 


Pravin Rajaram 


sht 
2 14976f306de2810214ec2ea330d9daea5 Of 1 d3f45fe 


So 783 5411001 
M U n d h e INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670b5b 
13f51213ad07 1acd537 144284, PI Rajaram Mundh 
Date: 2021.09.14 17:19:23 +05'30' 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, ठाणे 

अध्यक्ष/ सचिव, सेंट अँथोनी एज्युकेशन ट्रस्टचे वेलफेअर ट्रस्ट, बदलापूर, ठाणे 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


